पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) 
या संवर्गातील अधिका-यांच्या आंतर 
विभागीय बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र. पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मे, २०१८. 


वाचा :- १. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१५/ प्र.क.१५६/ 
कार्या.१२, दि.२८.४.२०१५. 
२. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१५/प्र.क.१५६/ 
कार्या.१२, दि.१६.७.२०१५. 
३. शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग एसआरव्ही-२०१७/प्र.क.११४/ 
कार्या.१२, दि.१५.०६.२०१७. 


शासन sear :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाव्दारे गट-अ पदावर सरळसेवेने नियुक्ती करीता शिफारस केलेल्या 
उमेदवांराना शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग दि.२८/४/२०१५, दि.१६/७/२०१५ व दि.१५/६/२०१७ 
मधील तरतूदी लागू असून, त्यानुसार संबंधित उमेदवारांनी नियुक्‍ती झालेल्या महसूल विभागात ६ वर्षांची सेवा 
पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. तथापी, सदर अधिनियमातील १२(अ), १२(ब) व १२ (क) येथील तरतुदीनुसार वैद्यकीय, 
पती-पत्नी एकत्रिकरण तसेच आपसी बदली या कारणांस्तव नियुक्‍ती दिलेल्या महसूल विभागात १ वर्षाचा सेवा 
कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते महसूल विभाग बदलून बदलीसाठी अर्ज करु शकतात. सदर तरतुदीनुसार WIA 
विकास अधिकारी,(गट-अ) या संवर्गातील काही अधिकाऱ्यांनी महसुल विभाग बदळून बदली करण्याबाबत 
शासनाकडे विनंती अर्ज केले आहेत. तसेच अशाच प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर यांनी 
सदर अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार महसूल विभाग बदलून आंतरविभागीय बदली करण्याबाबत निर्णय घेण्याबाबत 
दि.९/३/२०१८ रोजी आदेश दिले आहेत. सदर बाबी विचारात घेवून अधिसूचनेमधील तरतूदीनुसार शासनाकडे 
प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा शासन स्तरावर सांगोपांग विचार करुन, विचारांती तसेच नागरी सेवा मंडळाच्या 
शिफारशीनुसार व सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार खाळील विवरणपत्रात नमूद we विकास 
अधिकारी(गट-अ) या सवर्गातील अधिकाऱ्यांचा महसूल विभाग बदलून त्यांची स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद पदावर 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम । बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण. शेरा. 
क्र. 
हि ; २. ३. ४. 
हि . | डा. प्रियंका महेंद्र जाधव, पविअ, तालपसचि, देवरी, शासन अधिसूचना 
पविआ(वि), पं.स. रिसोड, जि. गोंदिया या रिक्‍त पदावर. | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
ता.रिसोड, जि.वाशिम. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


२. | डॉ.मिरा बापुराव पालिमकर, | पविअ, पवैद, श्रे-१, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रे-१, गो-हे, ता. । मेंढाटोला, ता.जि.गडचिरोळी । दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
सालेकसा, जि.गोंदिया. या रिक्‍त पदावर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 
३. | डा.जयश्री शंकर रोहोकले पविअ, गट-अ पवेद, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रे-१, पारा, ता.  श्रे-१, समशेरपूर, ता.अकोले, | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
वाशी, जि. उस्मानाबाद जि.अहमदनगर या रिक्‍त येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
पदावर . तरतुदी नुसार . 
४. | डॉ.सुदर्शन गोपाळ पाडावे, पविअ, पवेद श्रे-१, मुरुड, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रे-१,निलजई, ।ता.मुरुड जि.रायगड या दि.२८/४/२०१५व 
ता.वणी, जि. यवतमाळ रिक्‍त पदावर. दि.१५.६.२०१७ मधील १२ (बो 
येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदीनुसार. 
५. । डा.तुषार नामदेव तनपुरे, पविअ पवैद श्रे-१ उमराळे,  । शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद,श्रे--१, अंजनी, । ता.दिंडोरी, जि. नाशिक या । दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
बु.ता.मेहकर, जि. बुलढाणा । रिक्‍त पदावर . येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 
६. । डा.सुयोग मोहनराव वाघ, पविअ, तालपसचि, शासन अधिसूचना 
पविअ पवैद श्रे-१ गुंज, सावंतवाडी. जि. सिंधुदुर्ग या | दि.२८/४/२०१५ व 
ता.महागांव, जि. यवतमाळ  । रिक्‍त पदावर. १५/६/२०१७ मधील १२(ब) 
येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 
७. | डा.अरविंद रावसाहेब रेपाळे, । पविअ, पवैद श्रे-१ जानेफळ, । शासन अधिसूचना 
पविअ. पवैद श्रे-१, गोडलवाही । ता.मेहकर, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
ता. धानोरा, जि. गडचिरोळी ।जि. बुलढाणा या रिक्‍त येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
पदावर. तरतुदी नुसार. 
८. | STARA युवराज कांबळे, पविअ, पवेद-श्रे-१, पडळ, शासन अधिसूचना 
पविआअ(वि) पं.स, पाटोदा, ता.पन्हाळा, जि.कोल्हापूर या | दि.२८.४.२०१५ १२ (अ) येथील 
ता.पाटोदा, जि. बीड रिक्‍त पदावर. तरतुदीनुसार. 
९. | डा.प्रशांत गोरख कोकरे, पविअ, पवैद श्रे-१ शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रे-१ चौडमपल्ली, | जांभूळपाडा, ता.सुधागडपाली | दि.२८/४/२०१५ व 
ता.चामोर्शी, जि.गडचिरोळी । जि.रायगड दि.१५.६.२०१७ मधील १२ (बो 
या रिक्‍त पदावर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 
शि ०. | डा.व्ही.व्ही.जाधव, पविअ (वि) | पविअ, (वि) पं.स.अंबड शासन अधिसूचना 
पं.स. कारंजा (लाड) जि. ता.अंबड, जि.जालना या दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
वाशिम रिक्‍त पदावर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


7 १. | डॉ.मोनिका सुरेशराव गावंडे, | पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन  । शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद, केंद्र, वर्धा या पदावर. (डॉ. दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
श्रेणी-१, नवागाव, ता.नवापूर, | अमित पाटील यांच्या बदलीने | येथील आपसी बदली 
जि.नंदूरबार, विभाग नाशिक । रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) करण्याबाबतच्या तरतुदी 
नुसार. 
१२. | डा.अमित रमेश पाटील, पविअ, पवैद श्रेणी-१, शासन अधिसूचना 
पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन नवागाव, ता.नवापूर, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
केंद्र, वर्धा. जि.नंदूरबार येथील आपसी बदली 
(डॉ. मोनिका सु.गावंडे यांच्या | करण्याबाबतच्या तरतुदी 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या नुसार. 
पदावर) 
१३. | डा.कांचन मधुकर माने, पविअ, | पविअ,पवैद श्रेणी-१, शासन अधिसूचना 
पवैद, श्रेणी-१, शिरसम, पुरुषोत्तमनगर, ता.शहादा, | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
ता.जि.हिंगोली. जि.नंदूरबार या रिक्‍त येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
पदावर. तरतुदी नुसार. 
१४. | डॉ.अनिल दिगंबर कराळे, पविअ, पवैद श्रे-१, जेऊर, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रेणी-१ ता.जि.अहमदनगर, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (31) 
भामरागड, जि. गडचिरोळी. । या रिक्‍त पदावर. येथील तरतुदी नुसार 
वडीलांच्या आजारपणाच्या 
कारणास्तव (हृदयविकार). 
१५. | डॉ. अविनाश जयवंत पवार, । पविअ, पवैद श्रे.१ वावी, शासन अधिसूचना 
पविअ पवैद कोटमी, ता.सिन्नर, जि. नाशिक या दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
ता.एटापल्ली, जि.गडचिरोळी. | रिक्‍त पदावर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 
१६. | डा. शिरीष शिवाजीराव पविआअ(विस्तार), पंचायत शासन अधिसूचना 
कोकणे, समिती, अहमदपूर, जि.लातूर | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ 
पविअ पवैदश्रेणी-१, पेरमिली, | या रिक्‍त पदावर. (ब) येथील पती-पत्नी 
ता.अहेरी, जि.गडचिरोली एकत्रिकरण तरतुदी नुसार. 
१७. | ST. सचिन भिमा वर्पे, पविअ, पवेद श्रेणी-१ साळवा, | शासन अधिसूचना 
पविअ गट-अ,पवैद श्रेणी-१, । ता.धरणगांव दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
वरध, राळेगांव,जि.यवतमाळ ।जि. जळगांव या रिक्‍त येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
पदावर. तरतुदी नुसार. 
१८. | डो. शशीकांत भुजंगराव पविअ, पवैद श्रेणी-१,मांजरम, | शासन अधिसूचना 
भालके, ता.नायगांव,जि.नांदेड, या दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
पविअ,पवैद श्रेणी-१, कायर, | रिक्‍त पदावर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
ता.वणी, जि.यवतमाळ. तरतुदी नुसार. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


१९. | डॉ.स्वप्निल विजयकुमार पविअ, पवैद श्रे-१, उपळा, शासन अधिसूचना 
जितपुरे, ता.जि. उस्मानाबाद या रिक्‍त | दि.२८/४/२०१५ मधील ७ (२) 
पविअ, पवैद श्रे-१ राशीन पदावर. येथील तरतुदी नुसार. 
ता.कर्जत, जि. अहमदनगर (शारिरीक अपंग असल्याने) 

२०. | डा. विष्णू रामकृष्ण काळे, पविअ,तालपसचि पेण, ता. । शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रेणी-१, बिजरी, | पेण, जि.रायगड या रिक्‍त  । दि.२८/४/२०१५व 
ता.धडगांव, जि.नंदुरबार. पदावर. दि.१५.६.२०१७ मधील १२ (बो 

येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 

२१. | डॉ. प्रदिप रामेश्वर दळवे, | पविअ, पवैद, श्रेणी-१, पोहणा | शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद  श्रेणी-१, । पं.स., हिंगणघाट, जि.वर्धा या | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
पोहरादेवी, जि. वाशिम. रिक्‍त पदावर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 

तरतुदी नुसार. 

२२. | डॉ.विठ्ठल भानुदास हटवार, | पविअ,पवेद श्रे-१, मानेगांव, | शासन अधिसूचना 
पविअ,पवैद श्रेणी-१, बोठरे, । ता.जि.भंडारा या रिक्‍त दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
ता.चाळीसगांव, जि.जळगांव. । पदावर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 

तरतुदी नुसार. 

२३. | डॉ.किरण प्रकाश वैद्य, पविअ, | पविअ, पवैद श्रे-१ फोंडा, शासन अधिसूचना 
पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी- । ता.कणकवली, दि.२८/४/२०१५व 
१, देवाडा, जि. सिंधुदुर्ग या रिक्‍त दि.१५.६.२०१७ मधील १२ (बो 
ता.राजुरा,जि.चंद्रपूर पदावर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 

तरतुदी नुसार. 

२४. । डा. स्नेहल दीपक पाटील, पविअ,तालपसचि शासन अधिसूचना 

पविअ, पवैद श्रेणी-१ किन्ही, । बार्शीटाकळी, जि. अकोला दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
ता. भुसावळ, जि. जळगांव (डॉ.हेमंत वाघोरे यांच्या येथील आपसी बदली 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या करण्याबाबतच्या तरतुदी 
पदावर.) नुसार. 

२५. | डा. हेमंत जयंत वाघोरे, पविअ, | पविअ, पवैद श्रेणी-१ किन्ही, । शासन अधिसूचना 

ताळपसचि, बार्शीटाकळी, जि. | ता. भुसावळ, जि. जळगांव । दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
अकोला. (डॉ.स्नेहल पाटील यांच्या येथीळ आपसी बदली 

बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या या | करण्याबाबतच्या तरतुदी 

रिक्‍त पदावर) नुसार. 

२६. | डा.वैभव गणपतराव वाकडे, | पविअ, पवेद श्रे-१, शासन अधिसूचना 
पविअ,फिरता पश्युवैद्यकीय टाकळीमिया, ता.राहुरी, जि. | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (ब) 
दवाखाना श्रे-१, ता.झरी- अहमदनगर या रिक्‍त पदावर | येथील पती पत्नी एकत्रिकरण 
जामणी, जि.यवतमाळ. तरतुदी नुसार. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


२७. | डॉा.दिवाकर नथ्युजी काळे, । पविअ, पवेद श्रे-५, तपोवन, | शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रे-१, आष्टी, ता. | ता. मोताळा, जि. बुलढाणा । दि.२८/४/२०१५ मधील १२ 
आष्टी, जि.वर्धा. (डॉ.सोनाली कांबळे यांच्या (क) येथील आपसी बदली 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या) करण्याबाबतच्या तरतुदी 
नुसार. 
२८. | डॉ.सोनाली हरीदास कांबळे, | पविअ, पवैद श्रे-१, आष्टी, ता. | शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रे-१, तपोवन, । आष्टी, जि.वर्धा (डॉ.दिवाकर । दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
ता.मोताळा, जि.बुलढाणा काळे यांच्या बदलीने Rat  । येथील आपसी बदली 
होणाऱ्या पदावर) करण्याबाबतच्या तरतुदी 
नुसार. 

२९. | डा.भूषण अमृत वाकडे, पविअ, जिल्हा पशु शासन अधिसूचना 

पविअ, पवैद श्रेणी-१, देवरी, । सर्वचिकित्सालय, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (अ) 

ता.जि. गोंदिया. जि. धुळे या रिक्‍त पदावर. येथील आईचे आजारपण 
(हदयरोग) तरतुदी नुसार. 

३०. | डॉ. राहुल रामदास कोठाळे, | पविअ, पंचायत समिती, शासन अधिसूचना 

पविअ, पवैद-श्रेणी-१, (विस्तार ) श्रीगोंदा, दि.२८/४/२०१५ व 

पांढराबोडी, ता.जि.गोंदीया । जि.अहमदनगर दि.१५.६.२०१७ मधील १२ (बो 
येथील पती-पत्नी 
एकत्रिकरणांतर्गत. 

३१. | डा.भारत रमेश डिघुळे , पविअ, जिल्हा पश्युवेद्यकोय । शासन अधिसूचना 
पविअ,पवैद-श्रे-१, वनोली, सर्व चिकित्सालय, औरंगाबाद | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (31) 

ता.महागांव, जि.यवतमाळ. | या रिक्‍त पदावर. येथील तरतुदी नुसार 
वडिलांच्या गंभीर 
आजारपणाच्या (कर्करोग) 
कारणास्तव. 

३२. | डॉ. सुजय लक्ष्मण माळी, पविअ, ग्रामसेवक ट्रेनिंग शासन अधिसूचना 
पविअ,पवैद, 31-9, तळेगांव | सेंटर, करवीर, जि.कोल्हापूर, | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (अ) 
दशासर, जि.अमरावती या रिक्‍त पदावर. येथील तरतुदी नुसार स्वत:च्या 

गंभीर आजारपणाच्या (कर्करोग) 
कारणास्तव . 

३३. | डा. वसुधा बाळासाहेब कदम, | पविअ, पवैद, श्रे-१, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद, श्रे-१, पांगारने, । भवानीनगर, ता.वाळवा, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (31) 
ता.सुरगाणा, जि.नाशिक. जि.सांगली या रिक्‍त पदावर. | येथील तरतुदी नुसार 

वडीलांच्या गंभीर 
आजारपणाच्या कारणास्तव. 

३४. । डॉ. सचिन भोसले, पविअ (विस्तार), शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद-श्रे-१, रोहीणी, । पंचायत समिती,रोहा, दि.२८/४/२०१५ मधील 92 (ओ) 
ता.शिरपूर, जि.धुळे. ता.रोहा, जि.रायगड, या येथील तरतुदी नुसार. 

रिक्‍त पदावर. 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


३५. | डा. स्नेहा संजयराव गोरे, पविअ, पवेद-श्रे-१, रिठद,ता. | शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद-श्रे-१, रिसोड जि.वाशिम. (डॉ.पंकज | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
नाकाडोंगरी, ता.तुमसर, कापगते यांच्या बदलीने रिक्‍त | येथील आपसी बदली 
जि.भंडारा. होणाऱ्या पदावर.) करण्याबाबतच्या तरतुदी 
नुसार. 
३६. | डा. पंकज नंदकुमार कापगते, | पविअ, पवैद-श्रे-१, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद-श्रे-१, नाकाडोंगरी, ता.तुमसर, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
रिठद,ता.रिसोडजि.वाशिम. । जि.भंडारा. (डॉ.स्नेहा गोरे येथीळ आपसी बदली 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या | करण्याबाबतच्या तरतुदी 
पदावर.) नुसार. 
३७. | डा. रामचंद्र पांडूरंग पाटील, | पविअ,पवेद,श्रे-१, वालवड, । शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद-श्रे-१, ता.भूम, जि.उस्मानाबाद. दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
ब्राम्हणवाडा, ता. कारंजा (घा), | (डॉ. हर्षा दिगंबर अंधारे यांच्या | येथील आपसी बदली 
जि. वर्धा. बदलीने रिक्‍त होणा-या करण्याबाबतच्या तरतुदी 
पदावर). नुसार. 
३८. । डा. हर्षा दिगंबर अंधारे, पविअ,पवैद-श्रे-१, शासन अधिसूचना 
पविअ,पवैद, 31-9, वालवड, | ब्राम्हणवाडा, ता.कारंजा (घा), | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
ता.भूम, जि.उस्मानाबाद. जि.वर्धा. येथील आपसी बदली 
(डॉ. रामचंद्र पांडूरंग पाटील | करण्याबाबतच्या तरतुदी 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या | नुसार. 
या पदावर.) 
३९. | डा. संदिप ज्ञानदेव शिदे, पविअ (विस्तार) पसं, शासन अधिसूचना 
पविअ, तालुका लघु wp | पाटोदा,जि. बीड या पदावर. | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ 
चिकित्सालय, कारंजा (घा), (अ) येथील तरतुदी नुसार 
जि.वर्धा. (नागपूर विभाग). (वडीलांना हृदयरोग). 
४०. । डॉ. सोनिया रा. चौधरी, पविअ, | पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन  । झासन अधिसूचना 
ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र, पालघर या नवनिर्मित | दि.२८/४/२०१५व 
बुलढाणा. पदावर. दि.१५.६.२०१७ मधील १२ (बो 
येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 
४१. | डा. जितेंद्र जयकुमार पविअ,पवैद, श्रे-१, दत्तवाड, । शासन अधिसूचना 
कुरुंदवाडे, ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर या | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (अ) 
पविअ, पवैद, रिक्‍त पदावर. येथील तरतुदी नुसार 
श्रे-१, आडगांव, 
ता.जि.हिंगोली. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


४२. | डॉ. खान अनिस अनवर, पविअ, पवैद-श्रे-१, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद- श्रे-१, तिर्थपूरी, | अलियाबाद, ता.बागलाण, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
ता.घनसावंगी, जि.जालना. जि.नाशिक (डॉ. जनकवडे येथील आपसी बदली 
कामाजी बंडेराव यांच्या करण्याबाबतच्या तरतुदी 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या या  । नुसार. 
पदावर). 
४३. | डॉ. जनकवडे कामाजी पविअ, पवैद- श्रे-१, तिर्थपूरी, | शासन अधिसूचना 
बंडेराव, ता.घनसावंगी, जि.जालना दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
पविअ, पवैद-श्रे-१, (डॉ. खान अनिस अनवर येथील आपसी बदली 
अलियाबाद, ता.बागलाण, यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या | करण्याबाबतच्या तरतुदी 
जि.नाशिक. पदावर). नुसार. 
४४. | डॉ. विनोद राजाराम नरुटे, । पविअ, पवेद-श्रे-१, शासन अधिसूचना 
पविअ,पवैद, श्रेणी-१, रायपूर, । नरळेवाडी, ता.सांगोला, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ 
ता.नवापूर, जि.नंदूरबार. जि.सोलापूर या पदावर (अ) येथील तरतुदी नुसार. 
(वडीलांना हृदयरोग). 
४५. । डॉ. प्रशांत नवल निकम, पविअ, पवैद-श्रे-१, आर्वी, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद- श्रे-१, ता.जि.धुळे (डॉ.ओमप्रकाठा दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
पिंपळगांव, ता.किनवट, शामराव शिंदे यांच्या बदलीने | येथील आपसी बदली 
जि.नांदेड . रिक्‍त होणाऱ्या पदावर. करण्याबाबतच्या तरतुदी 
नुसार. 
४६. | डॉ.ओमप्रकाह शामराव शिदे, | पविअ, पवेद- श्रे-१, शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद-श्रे-१, आर्वी, पिंपळगांव, ता.किनवट, दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
ता.जि.धुळे. जि.नांदेड . येथील आपसी बदली 
(डॉ. प्रशांत नवल निकम करण्याबाबतच्या तरतुदी 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या | नुसार. 
पदावर). 
४७. | डा. दिगंबर विठोबा जुंदळे, पविअ, पवेद,श्रे-१, पाडळी, । शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद-श्रे-१, मसेली, जि.बुलढाणा या रिक्‍त पदावर. | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
ता.कोरची, जि.गडचिरोली. येथील पती पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 
४८. | ST. अंबादास रखमाजी पविअ, तालुका लघु शासन अधिसूचना 
माडकर, पविअ, पवैद, श्रे-१, | पशुवैद्यकीय सर्व दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (अ) 
खेडगांव, ता.चाळीसगांव, जि. | चिकित्सालय, इस्लामपूर, येथील तरतुदी नुसार. 
जळगांव. ता.वाळवा, जि. सांगली या (वडीलांना मेंदूचा विकार ) 
रिक्‍त पदावर. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


४९. | डा.अविरत देवानंद सवाईमुल, | पविअ, पवैद-श्रेणी-१, शासन अधिसूचना 
पविअ, पं.स. वेलतुर,ता. कुही, जि.नागपूर | दि.२८/४/२०१५व 
माजलगाव, जि.बीड . या रिक्‍त पदावर. दि.१५.६.२०१७ मधील १२ (बो 

येथील पती पत्नी एकत्रिकरण 
तरतुदी नुसार. 

५०. | डॉ. सचिन श्रीराम सानप, पविअ (तां), जि.प. बीड या शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद, श्रेणी-१, रोहणा, | रिक्‍त पदावर. दि.२८/४/२०१५ मधील 92 (31) 
ता. आर्वी, जि. वर्धा. येथील तरतुदी नुसार 

(वडीलांना हृदय विकार). 

५१. | डॉ.गौरी प्रल्हाद गायकवाड पविअ (वि) पं.स.बीड या रिक्‍त | शासन अधिसूचना 
पविअ (वि), पदावर. दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
पं.स.राहुरी,जि.अहमदनगर. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 

तरतुदी नुसार. 

५२. | डा. सतिश मनमोहन पविअ, पवैद,श्रे-१, नेर, ता. । शासन अधिसूचना 
सदाशिवे, पविअ, पवैद, श्रेणी- | जि.जालना या रिक्‍त पदावर. | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
१, रतनारा, ता.जि.गोंदिया. येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 

तरतुदी नुसार. 

५३. | डॉ.एम.बी. आभाळे, पविअ,पवैद, 3-9, सलबतपूर | शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद-श्रे-१, नागेपल्ली, । ता.नेवासा, जि.अहमदनगर या | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (31) 
ता.अहेरी, रिक्‍त पदावर. येथील तरतुदी नुसार. (आईला 
जि.गडचिरोली. हृदयविकार) 

५४. | डा.एन.एन. पवार, पविअ, पवैद श्रेणी- अधिसूचना दि.२८/४/२०१५ 
पविअ, पवैद-श्रे-१, होगी, १,कोळगांव, जि.अहमदनगर । मधील १२ (अ) येथील तरतुदी 
ता.मंगरुळपीर, जि.वाशिम. या रिक्‍त पदावर. नुसार (आईला हृदयविकार) 

५५. | डा. वर्षा गणपत शिंदे, पविअ, | पविअ, पवैद,श्रे-१, जुन्नर, शासन अधिसूचना 
पवैद, श्रे-१, विचारपूर, जि.पुणे या रिक्‍त पदावर. दि.२८/४/२०१५ मधील 92 (ओ) 
ता.सालेकसा, जि.गोंदीया. येथील तरतुदी नुसार. 

(स्वत:ला थायराईड कॅन्सरचा 
आजार). 

५६. | डॉ.श्रीकांत लक्ष्मणराव डाके, । पविअ, पवेद श्रे-१, खासगांव । शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रे-१ लोहारा, ता.जाफराबाद, जि.जालना. । दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
ता.पाचोरा, जि.जळगांव (डॉ.गिरीशा देवराम गवळी येथीळ आपसी बदली 

यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या | करण्याबाबतच्या तरतुदी 
पदावर). नुसार. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


yy. । डा.गिरीशा देवराम गवळी, पविअ, पवैद 1-9 लोहारा, । शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद श्रे-१, खासगांव । ता.पाचोरा, जि.जळगांव. दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (क) 
ता.जाफराबाद, जि.जालना (डॉ.श्रीकांत डाके यांच्या येथीळ आपसी बदली 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या या | करण्याबाबतच्या तरतुदी 
पदावर). नुसार. 
५८. | डा. श्रीमती सबा मुनीर पविअ, तालपसचि, वाई, जि. | शासन अधिसूचना 
नालबंद, पविअ, पवैद, श्रे-५१, | सातारा या रिक्‍त पदावर . दि.२८/४/२०१५ मधील 92 (ओ 
कमळवेल्ली, ता.झरी, येथील तरतुदी नुसार. (आईस 
जि.यवतमाळ. हृदय विकार). 
५९. | डा. मोतीपवळे बाळासाहेब पविअ, पवैद, श्रे-१, लाख, ता. | शासन अधिसूचना 
रविंद्र, पविअ, पवैद, श्रे-१, औंढा नागनाथ, जि.हिंगोळी । दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (ओ) 
वाण्याविहिर, ता.अक्कलकुवा, | या रिक्‍त पदावर. येथील तरतुदी नुसार (वडीलांस 
जि. नंदूरबार. हृदय व किडणीचा विकार). 
६०. । डा. सुविता प्रेमानंद उके, पविअ, पक्युवैद्यकौय शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद, श्रे-१, झिल्पा, । दवाखाना, श्रेणी-१, वलांडी, । दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (बो 
ता.काटोल, जि.नागपूर. ता.देवणी, जि.लातूर या रिक्‍त | येथील पती-पत्नी एकत्रिकरण 
पदावर. तरतुदी नुसार. 
६१. | डा. अविराज दिनकर राजे, । पविअ, पवैद, श्रे-१, पुसेगांव, । शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद, श्रे-१, मोझर, ता. | ता.खटाव, जि.सातारा या दि.२८/४/२०१५ मधील 92 (ओ 
नेर, जि. यवतमाळ. रिक्‍त पदावर. येथील तरतुदी नुसार. 
(वडीलांस हृदय विकाराचा 
आजार). 
६२. | डॉ. समाधान चंद्रकांत साळुंखे, | पविअ, पवैद, श्रे-१, मुंढेवाडी, | शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद, श्रे-१, पारध बु. | ता.पंढरपूर जि.सोलापूर या | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (अ) 
ता.भोकरदन, जि. जालना.  । रिक्‍त पदावर. येथील तरतुदी नुसार. (आईस 
हृदय विकाराचा आजार). 
६३. | डा. राजेंद्र गजानन घुमडे, पविअ, ताळपसचि, कारंजा | शासन अधिसूचना 
पविअ, पवैद, श्रे-१, (घाडगे), जि.वर्धा या पदावर. । दि.२८/४/२०१५ मधील 92 (ओ) 
बोथाकाजी, ता. खामगांव, (डॉ. संदिप शिंदे यांच्या येथील तरतुदी नुसार. (आई 
जि.बुलढाणा. बदलीने रिक्‍त मनोरुग्ण असल्याने). 
होणा-या पदावर) 
६४. । SI. माधव अंगदराव पविअ,पंचायत समिती (वि) शासन अधिसूचना 
सादगीरे,पविअ , पवैद श्रेणी- | तुळजापूर ,जि. उस्मानाबाद | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (8) 
१, Stel ता.नवापूर जि. येथील रिक्‍त पदावर येथील तरतुदी नुसार 
नंदुरबार. (आईची हदय शास्त्रक्रिया झाली 
असल्याने.) 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१७/प्र.क्र.२०२/पदुम-१ 


६५. | डॉ. राजीव गंगाधर तरपेवाड । पविअ,पंचायत समिती (वि) शासन अधिसूचना 
पविअ, फिरते चिकित्सालय, | हिंगोली ,जि. हिंगोली दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (31) 
चिमुर ता.चिमुर जि.चंद्रपूर,  । येथील रिक्‍त पदावर येथील तरतुदी नुसार 

(आईची हदय शास्त्रक्रिया झाली 
असल्याने.) 

६६. । ST. शोख नूरमहमद शोख पविअ,पवैद श्रेणी-१ येळेगांव, | शासन अधिसूचना 
रहिम,पविअ, पवैद श्रेणी-१, । ता.औंढा जि.हिंगोली या रिक्‍त | दि.२८/४/२०१५ मधील १२ (31) 
करंजाळी, ता. नवापूर जि. पदावर येथील तरतुदी नुसार 
नंदुरबार. (पत्नीस हदय विकार 

असल्याने.) 


२. संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी स्थानिक व्यवस्था करुन उपरोक्‍त विवरणपत्रांत नमूद Uae विकास 
अधिकारी यांना कार्यरत पदावरुन तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच संबंधित त्यानुसार संबंधित अधिका-यांनी 
त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५२८१७१९५४६३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Kiran V Kurundk 
Gt et 


. 
Kiran V 
postalC f री 
a 20: b7a82db2238fb7337a9a9 
Ku r u n d ka I Pe 1a35b509d1f6850ddcc783bd 


(किरण कुरुंदकर) 
शासनाचे सचिव. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव 
३. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wo विकास मंडळ, अकोला. 
५. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), पुणे. 
६. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, सर्व विभाग. 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
८. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, (सर्व) 
९. जिल्हा पश्नुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सवी 
११.सबंधित अधिकारी मार्फत आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 
१२.निवड नस्ती (पदुम-१). 


पृष्ठ १० पैकी १० 


